राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या मद्य 
नमुन्यांच्या चाचण्या करण्यासाठी हाफकीन 
संस्थेने नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या 
वेतनापोटी सन १९९८ ते २००८ या 
कालावधीतील प्रलंबित रक्‍कम व्याजासह या 
संस्थेला अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विसप्र-०७१०/प्र.क्र.३५९/राउशु-१, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १९ मार्च, २०१६. 


वाचा : - १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.इएसटी-२२७६/१७(२८१)-५७७८-२>5, दि.१८.१२.१९७६. 
२) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे पत्र क्र.लेखा/हाफकिन/प्रलंबित देयके/८५११/ 
८१४/१३-क, दि.२२.०७.२०१५ 
३) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे पत्र क्र.ळेखा/हाफकिन/प्रलंबित देयके/८५११/८१४/ 
१३-क, दि.९.०३.२०१६. 


प्रस्तावना :- 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून नियंत्रित केल्या जाणाऱ्या विविध मद्य कंपन्यांकडून 
बनविण्यात येणाऱ्या मद्य अर्काचे प्रमाण ठरवून दिल्याप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे याबाबतची तपासणी 
हाफकीन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्था, परेल, मुंबई यांच्याकडून केली जाते. तसेच या संस्थेच्या 
संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते राज्य उत्पादन Yow विभागाकडून अदा करण्याची कार्यवाही 
संदर्भाधीन दि.१८.१२.१९७६ च्या शासन निर्णयायातील तरतूदीनुसार सन १९९८ पर्यंत करण्यात आली 
आहे. तथापि तदनंतर संस्थेला अदा करावयाच्या रकमेबाबत आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे 
कार्यालय व हाफकिन संस्था यांच्यामध्ये मतभेद झाल्यामुळे जुन, २००८ पर्यंत संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या 
वेतन व भत्त्याची प्रतिपूर्ती करण्यात आलेली नाही. सदर प्रलंबित रक्‍कम हाफकिन संस्थेला व्याजासह 
अदा करण्याची तसेच संस्थेकडून करण्यात येणाऱ्या कामाचा मोबदला अदा करण्याची कार्यपद्धती 
ठरविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय :- 

हाफकीन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्था, परेल, मुंबई यांनी डिसेंबर, १९९८ ते जुन, २००८ 
या कालावधीत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकरीता करावयाच्या चाचण्यांसाठी नियुक्‍त केलेल्या 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्यापोटी प्रलंबित असलेल्या रु.१,४६,५३,४१०/- व त्यावरील व्याज 
रु.१२,७४,८४७/- (८.७% दराने) याप्रमाणे एकूण रु.१,५९,२८,२५७/- (रुपये एक कोटी एकोणसाठ लाख 
अठ्ठावीस हजार दोनशे सत्तावन्न फक्त) इतक्या रकमेची प्रतीपूर्ती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विसप्र-०७१०/प्र.क्र.३५९/राउशु-१ 


२. संदर्भाधीन दि.१८.१२.१९७६ चा झासन निर्णय दि.१ जुले, २००८ पासून अधिक्रमित करण्यात 
येत असून या दिनांकापासून पुढे या संस्थेच्या कोणत्याही प्रलंबित देयकाची रक्‍कम संदर्भाधीन शासन 
निर्णयानुसार अदा करण्यात येऊ नये. दि. १. जुले २००८ पासून या संस्थेकडून करुन घेण्यात येणाऱ्या 
नमुना चाचणीचे शुल्क राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने संबंधित उत्पादकांकडून वसुल करावे व यापुढेही 
सदर कार्यपद्धती सुरु ठेवावी. 
३. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च “मुख्य लेखाशिर्ष-२०३९-राज्य उत्पादन शुल्क, (००)(००२)- 
आस्थापना निरीक्षण व प्रतिबंध, (02)(09) आस्थापना-निरीक्षण व प्रतिबंधक, ०१- वेतन (दत्तमत- 
२०३९००३२)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून तो मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.४८४/व्यय-८, दि.१०.०२.२०१६ अन्वये प्राप्त सहमतीने सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१६०३१९१३१५३४६४२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Punam Hiraman 


. agde 
Pp U al a mM H | fa mM a Nn ea N, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Joint Secretary, 


Wa g d e postalCode=400032, st=Maharashtra, 


cn=Punam Hiraman Wagde 
Date: 2016.03.19 13:16:59 +05'30' 


(पु.हि.वागदे) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. महाळेखापाल-१ (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुबई. 
3. after व लेखा अधिकारी, मुंबई 
४. संचालक, हाफकीन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्था, परेल, मुंबई. 
५. वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-८, मंत्रालय, मुंबई. 
६. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कार्यासन-औषधे-१, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवडनस्ती (राउशु-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


